अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, यवतमाळ अंतर्गत 3 विभाग व 
उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दि. १.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
पर्यंत चालू ठेवण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन, 

जलसंपदा विभाग, 

शासन निर्णय क्रमांक-मुदतवाढ २०२४/प्र.क्र.२८०/मोप्र-२ 
दिनांक : ०७.१०.२०२४ 


संदर्भ : १ शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक आढावा २००२/(३३५/२००२ )/आ(प्रशि), 
दि.०६/०२/२००३ 

२) शासन निर्णय क्रमांक-आढावा-२०२२/प्र.क्र.३२/आस्था(पुनर्रचना), दि.०८.११.२०२३ 

३) शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ- २०२४/प्र.क्र.७७/मोप्र-२, दि.०२.०४.२०२४ 

४ अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, यवतमाळ यांचे जा.क्र.४९६/ 
आस्था-१/मुदतवाढ प्रस्ताव/२०२४, दिनांक ०५.०८.२०२४ 

५) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि. ०६.०९.२०२४ 


Sich 


प्रस्तावना :- 

अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, यवतमाळ व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
अधिनस्त विभाग/उपविभागातील सर्व पदांची निर्मिती सुधारीत आकृतीबंधानुसार संदर्भाधिन क्रमांक ४ व ५ 
येथील शासन निर्णय अन्वये निश्चित करण्यात आली आहे. संदर्भाधिन क्रमांक ५ येथील वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतिबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना 
तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यावर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतिबंधात 
करण्यात आलेला नाही अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२४ ते 
२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, यवतमाळ व त्यांच्या अधिपत्याखालील अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रिय 
आस्थापनेवरील कार्यालयांना दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यास संदर्भीय क्र.३ च्या शासन 
निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली होती. 
शासन निर्णय:- 

अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, यवतमाळ यांच्या संदर्भ क्र. ४ येथील 
प्रस्तावास अनुसरुन तसेच संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयातील तरतुदीस अनुसरुन त्यांच्या 
अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयांतर्गत खालील तक्त्यातील दर्शविलेल्या अस्थायी पदांना परिशिष्टे अव 
ब नुसार दिनांक ०१.०९.२०२४ ते दिनांक २८.०२.२०२५ या कालावधीसाठी खालील अटींच्या अधिन राहून 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


विभागाचे नांव नियत अस्थायी रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदे आस्थापने वरील पदे 
१) निम्न पैनगंगा प्रकल्प विभाग, यवतमाळ ११६ le =: fer al 
2) बेंबळा पाटबंधारे विभाग , यवतमाळ १०६ ० ह. | 
3) निम्न पैनगंगा पुनर्वसन विभाग, आर्णी यवतमाळ ८७ a. on 
३०९ a Soe 


१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित HSA कालावधीत कार्यरत असतील. 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे कर्मचारी कार्यरत असे पर्यंत चालू राहतील. 

सदर पदे आकृती बंधानुसार मंजूर असतील. 

उपरोक्त सर्व पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

यानंतर शासनास सादर करण्यात येणारे विहित प्रपत्र प्रमाणपत्र त्या त्या कालावधीच्या 
दिनांकासहीत प्रस्ताव विहित प्रपत्र, प्रमाणपत्रासह, रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांचे नावे व सेवानिवृत्तीच्या दिनांकसह सादर करण्यात यावेत. 


२. उपरोक्त विभागातील अनुक्रमे नियत अस्थायी व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेच्या वेतनाचा खर्च 
महामंडळास मंजूर असलेल्या तरतूदीतून अनुक्रमे खालील लेखाशीर्षातून भागविण्यात यावा. 


नियत अस्थायी आस्थापनेवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक आय -५, ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
यावरील भांडवली खर्च (योजनेतर) (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुक, (०४) 
योजनेतर वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली STS (०४)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास 
भाग भांडवली अंशदान,संगणक संकेतांक क्र. (४७०१ आय १७१) 


हे आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार आंतरवित्त सल्लागार व सह 
सचिव यांचे सहमतीने निर्गमित करण्यांत येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४१००७१८०४०२२५२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


SHIVAJI CHANDRABHA 
GHUGE 


सहपत्र- परिशिष्ट 'अ (शिवाजी घुगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- सहपत्रांसह- 

१) वित्त विभाग, व्यय-१२, मंत्रालय, मुंबई, 

२) महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर, 

३) महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, (लेखापरीक्षा) नागपूर, 

४) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

५) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 

६) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती. 

७) अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, यवतमाळ यांना कळविण्यात येते 
की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजुरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त 
इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या झासन निर्णयान्वये 
दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची 
वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांवर 
राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत 
खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांवर राहील. 

८) कार्यासन अधिकारी, आ (पुनर्रचना), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९) निवडनस्ती. 


परिशिष्ट - अ 


शासन निर्णय क्रमांक मुदतवाढ २०२४/प्र.क्र.२८०/मोप्र-२, दिनांक ०७.१०.२०२४ चे सहपत्र नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण ३०९ पदांना दिनांक ०१.०९.२०२४ ते २८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ 


अ. क्र. विभागाचे नांव पदाचे नांव अस्थायी पदे ज्या 
करीता शासन मंजुरी 
आव्यक आहे. 
na २ ३ ४ 
. कार्यकारी अभियंता निम्न | कार्यकारी अभियंता 1. के. 
पैनगंगा प्रकल्प विभाग, । उपअभियंता a :.)| 
यवतमाळ प्रथम लिपीक — अ” 
वरिष्ठ लिपीक c= i 
कनिष्ठ लिपीक |, क 4 
टंकलेखक ३ 
भांडारपाल ae re! 
सहाय्यक भांडारपाल शिका 
ay टंकलेखक/ किवा निम्न श्रेणी शिक 
लघुलेखक 
संगणक | el 
चौकीदार. _— a 
एकूण ae 
4 निम्न पैनगंगा प्रकल्प | उपअभियंता a ae 
उपविभाग क्र.१आर्णी | PITS अभियंता / 
सहा.अभि.श्रेणी-२/ शा.अ. 
अनुरेखक a क| 
स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक. ४ 
वरिष्ठ लिपीक 1१ 
कनिष्ठ लिपीक २ 
टंकलेखक a a 
वाहन चालक 1१ 
शिपाई २ 
चौकीदार. ae 
एकूण १८ 
निम्न पैनगंगा प्रकल्प | उपअभियंता Lo 
94.2 उपविभाग क्र.२ आर्णी | के-असहा.अभि.श्रेणी-२/ शा.अ. ४ 
अनुरेखक a ae 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक. ४ 
वरिष्ठ लिपीक PM 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार. 


-O} जे अ. ति. A 


एकूण 


9.3 


निम्न पैनगंगा प्रकल्प 
उपविभाग क्र.३ यवतमाळ. 


उपअभियंता 


कनिष्ठ अभियंता / 
सहा.अभि.श्रेणी-२/ शा.अ 


अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार. 


जले. A] oO]; ७) A] जि. CK] oO 


एकूण 


ae) 
“ 


१.४ 


निम्न पैनगंगा प्रकल्प 
उपविभाग क्र.४ आर्णी 


उपअभियंता 


-0 


कनिष्ठ अभियंता / 
सहा.अभि.श्रेणी-२/ शा. अ. 


अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार. 


OO}; A} -O| जी. A] ०७ CK] Oo 


एकूण 


ae) 
(९ 


१.५ 


निम्न पैनगंगा उपसा 
सिचन उपविभाग क्र. 3 
घाटंजी, जि.यवतमाळ 


उपविभागिय अधिकारी /अभियंता 


शा.अ./स.अ.२/ कनिष्ठ अभियंता 


अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


A} Oo; 9८ oO] K] -o 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-O} A] oO} -O 


एकूण 


ae) 
“ 


१.६ 


डेहणी उपसा सिंचन 
उपविभाग डेहणी 


उपविभागीय अधिकारी 


शा.अ./स.अ.२/ कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


चौकीदार 


oO} of oO] oO] A] ©] K] CK] -5 


एकूण 


विभाग व उपविभाग मिळून एकूण 
पदे : 


११६ 


कार्यकारी अभियंता, बेंबळा 
पाटबंधारे विभाग, यवतमाळ 


कार्यकारी अभियंता 


उपकार्यकारी अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता/स. अ.-२/ शाखा 
अभियंता/ 


विभागीय लेखाधिकारी 


प्रथम लिपीक 


निम्न श्रेणी लघुलेखक 


आरेखक 


सहाय्यक आरेखक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


भांडारपाल 


सहाय्यक भांडारपाल 


टंकलेखक 


संगणक 


वाहन चालक 


नाईक 


शिपाई 


चौकीदार 


एकूण 


an 
9८ 


२.१ 


बेंबळा कालवे उपविभाग 
क्र.२ यवतमाळ 


उपविभागीय अभियंता 


क.अ./शा.अ./स.अ.२ 


स्थापत्य अभि. सहा. 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


OO}; A} 9 | O|] A] व्यक जन| KH] CK] oO 


एकूण 


-O 
ios 


२.२ 


बेंबळा कालवे उपविभाग 
क्र.3 कळंब 


उपविभागीय अभियंता 


क.अ./शा.अ./स.अ.२ 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहा. 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


OO} A] Oo}; OO}; A] OO} OO] KH] Ky] -o 


एकूण 


ae) 
९ 


२.२ 


बेंबळा कालवे उपविभाग 
क्र.४ राळेगाव 


उपविभागीय अभियंता 


क.अ./शा.अ./स.अ.२ 


स्थापत्य अभि. सहा. 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


OO} A] oO}; OO}; A] OO}; -0० | 9८, Ky] -o 


एकूण 


ae) 
(९ 


२.४ 


बेंबळा पुनर्वसन उपविभाग 


उपविभागीय अभियंता 


-0 


क.अ./शा.अ./स.अ.२ 


co 


क्र.५, यवतमाळ 


स्थापत्य अभि. सहा. 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


जे. A] त ज्ञ) A] 9.) OO] & 


एकूण 


ae) 
“ 


विभाग व उपविभाग मिळून एकूण 
पदे 


कार्यकारी अभियंता, निम्न 
पैनगंगा पुनर्वसन विभाग, 
आर्णी 


कार्यकारी अभियंता 


उपकार्यकारी अभियंता 


क.अ./शा. अ./स. अ.२ 


विभागीय लेखाधिकारी 


प्रथम लिपीक 


निम्न श्रेणी लघुलेखक 


आरेखक 


सहाय्यक आरेखक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


भांडारपाल 


सहाय्यक भांडारपाल 


टंकलेखक 


संगणक 


वाहनचालक 


नाईक 


शिपाई 


चौकीदार 


एकूण 


रे) 


निम्न पैनगंगा पुनर्वसन 
उपविभाग क्र.१, आर्णी 


उपविभागीय अभियंता 


शा.अ./स.अ.२/ कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


चौकीदार 


नि, जिन. -O|] नळे 


एकूण 


ae) 
ios 


3.2 


निम्न पैनगंगा पुनर्वसन 
उपविभाग क्र.२, पुसद 


उपविभागीय अभियंता 


शा.अ./स.अ.२/ कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


चौकीदार 


OO} A] oO}; OO}; A] OO}; -0 | KH] CK] -o0 


एकूण 


ae) 
ios 


3.3 


निम्न पैनगंगा पुनर्वसन 
उपविभाग क्र.३, आर्णी 


उपविभागीय अभियंता 


शा.अ./स.अ.२/ कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-०| A] Oo}; OO}; A] OO}; OO] 9८, Ky] -o0 


एकूण 


ae) 
ios 


विभाग व उपविभाग मिळून एकूण 
पदे: 


ios 
SG 


एकूण पदे : 94243 


३०९ 


